वितरीत कर्जानुसार वसुली हप्ते सुधारित 


करण्याबाबत. 
ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
(म.),शरणापूर ता.जि. औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/सुधारित/१९-स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मार्च, २०१८. 


. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/पहिळा/१८-स, दिनांक ०२.०१.२००८ 
. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/दुसरा/१८-स, दिनांक २३.०३.२००९ 
. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/दुसरा(२)/१८-स, दिनांक २९.१०.२००९ 
. शा.नि.क्रमांक- एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/ दुसरा(३)तिसरा /१८-स, 
दिनांक ३०.०३.२०१० 
५. शा.नि.क्रमांक - एचएसजी १०१०/प्र.क्र.३८/१८-स, दिनांक २०.०९.२०१० 
. शा.प.क्रमांक- संकीर्ण २०११/प्र.क्र. ७२/१८-स, दिनांक १५.०९.२०११ 
. शा.नि.क्रमांक - एचएसजी १०१०/प्र.क्र.३८/१८-स, दिनांक १४.०८.२०१२ 
. शा.नि.क्रमांक - संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.७२/१८-स, दिनांक २८.०८.२०१२ 
. संस्थेचा प्रस्ताव दिनांक १६ .०३.२०१८ 


Cc Aa A  -0 


“0 (२ ७ & 


प्रस्तावना - 


ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, हारणापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेच्या एकूण ४६ 
सभासदांच्या गृहनिर्माण कर्जप्रस्तावास दिनांक ०२.०१.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. संस्थेस आतापर्यंत वितरीत केलेल्या कर्जाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


संदर्भ सभासद | मंजूर कर्ज वितरीत वितरीत शेरा 
Hat संख्या कर्ज हप्ता रक्‍कम 

क 
ar १९ ६६२६२५० | पहिला-३०% १९८७८७५ २०/४९ 
२ २१५२५०० | दुसरा-४०% ८६१००० ०६/२० 
३ ८ २८०५००० | दुसरा (२)-४०% ११२२००० ०८/१४ 
8 षु १००१२५० | दुसरा (३)-४०% ४००५०० १४/१४ 
4 १४ ४९५७५०० | तिसरा -३०% १४८७२५० १४/१४ 
एकूण १९ ६६२६२५० ८८५८६२५ 


उपरोक्‍त विवरणपत्राप्रमाणे प्रस्तुत संस्थेस मंजूर रुपये ६६,२६,२५०/- कर्जापैकी wat 
रु. ५८,५८,६२५/- वितरीत करण्यात आली आहे. म्हणजेच या संस्थेस रु. ७,६७,६२५/- एवढी तरतूद 
वितरीत करणे बाकी आहे. कर्ज मंजूर होवून नऊ वर्षाचा कालावधी लोटल्याने बांधकाम खर्चात ४० ते ५० 
टक्‍क्‍्यापेक्षाही जास्त वाढ झाली आहे. पुरेशा निधीअभावी शासनाने संपूर्ण कर्ज रक्‍कम अद्याप वितरीत न 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/सुधारित/१८-स 


केल्यामुळे, संस्थेचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत आहे. बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तसेच घरांच्या वाढीव 
किमतीतील फरक भागविण्यासाठी, सभासदांना इतर वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी 
शासनाने दि. २०.९.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली आहे. संस्थेचे अर्धवट असलेले बांधकाम इतर 
वित्तिय संस्थेकडून कर्ज घेवून अगर सभासदांकडून वर्गणी जमा करुन पूर्ण करण्याचा निर्णय संस्थेने 
घेतला आहे. शासनाने बांधकाम खर्चात ३० ते Yo टक्के वाढ करण्याचा निर्णय दिनांक १४.८.२०१२ 
अन्वये घेतलेला असल्यामुळे याचाही आर्थिक भार सभासदांवर पडणार आहे. सभासदांचे वितरीत कर्ज 
हे मंजूर कर्जापेक्षा कमी असल्यामुळे, सभासदाकडून वितरीत कर्जापेक्षा जास्त रक्‍कम वसूल झाल्यास 
त्या सभासदास जादा वसुलीची रक्‍कम परत करावी लागेल, ही बाब विचारात घेता शासनाकडून निधी 
मिळण्यास उशिर होत असल्यामुळे वितरीत कर्जाप्रमाणे परतफेडीच्या एकूण हप्त्यांच्या संख्येची पुनर्रचना 
व बांधकाम खर्चात झालेल्या vo ते ५० टक्के वाढीमुळे घरांच्या अंदाजित किमतीची पुनर्रचना 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय - 

राज्य शासकीय/जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अर्थसहाय्य या 
योजनेअंतर्गत ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेचा आतापर्यंत 
शासनाकडून कर्ज मंजूर होऊन वितरीत झालेल्या रक्कमेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.:- 


सभासद मंजूर कर्ज वितरीत अवितरीत शेरा 
संख्या कर्ज रक्‍कम 
१४ ४९५७५०० ४९५७५०० | 98/98 
3 १००१२५० ७००८७५ ३००३७५ ३/३ 
२ ६६७५०० २००२५० ४६७२५० २/२ 
एकूण:- १९ ६६२६२५० । ५८५८६२५ ७६७६२५ 


२. ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद या संस्थेचा वरील प्रस्ताव 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्राप्रमाणे खालील अटी व STAT अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२.१ संदर्भाकित क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तसेच यामध्ये वेळोवेळी काही सुधारणा 
झाल्यास त्या तरतूदी तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्ट"अ""ब"व"क"मध्ये अटी व शर्ती या प्रस्तावास लागू 
राहतील. 

२.२ संस्थेतील ज्या सभासदांना मंजूर कर्जापेक्षा कमी रक्‍कम वितरीत केलेली आहे, त्या 


सभासदांकडून पुढील आदेश होईपर्यंत वितरीत रकमेचीच वसुली करण्याबाबतची कार्यवाही तसेच 
याबाबतची सुधारीत नोंद सभासदाच्या सेवापुस्तकात घेण्याबाबतची कार्यवाही आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी करावी. कर्जाची तसेच त्यावरील व्याजाची परतफेड व्यवस्थित होते किंवा नाही हे 
पाहण्याची जबाबदारी सभासदांची तसेच संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी/ कार्यालय प्रमुख यांची 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/सुधारित/१८-स 


आहे, याची नोंद घ्यावी. ज्या सभासदांच्या वेतनातून अद्याप वसुली सुरु झालेली नाही त्यांच्या वेतनातून 
ती सुरु करण्यात येवून वसुलीची रक्‍कम पुढील लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. 


६२१६- गृहनिर्माणाकरीता कर्जे, 
८०- सर्वसाधारण, 
८००- इतर कर्जे 
शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कर्जे (६२१६५१५२ ००) 

२.३ अद्याप वसुली सुरु न केलेले तसेच उशिरा वसुली सुरु केलेल्या सभासदांनी त्यांच्या 
कर्जाची थकित रक्‍कम, त्यावरील व्याजासह (दंडनिय दराने) विभागाच्या वसुली कक्षात (कार्यासन १९-स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, फोर्ट, मुंबई जमा करावी. 

२.४ संदर्भ क्र.७ येथे नमूद शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ३ नुसार कार्यवाही करुन, संस्थांनी 
त्याबाबतचा अहवाल संस्थेने शासनास सादर करावा. 

२.५ कर्ज मंजूर केल्याच्या आर्थिक वर्षासाठी (२००७-०८) विहित करण्यात आलेला व्याजदर 
या कर्जास लागू असेल. मुद्दलाची वसुली पूर्ण झाल्यानंतर व्याजाची वसुली करण्यात यावी. व्याजाची 
वसुली करताना, पुढील आदेशा होईपर्यंत मुद्दलाच्या वसुली हप्त्यांच्या १ई/४ महिने अथवा सेवेचे शिल्लक 
महिने अथवा ४८ महिने यापैकी कमी असलेल्या मासिक हप्त्यांत करण्यात यावी. 

२.६ या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या वसुली हप्त्यांतील सुधारणेबाबत, संस्थेने 
सर्व सभासदांना व संबंधित सभासदांच्या कार्यालय प्रमुखांना लेखी कळवावे. 

२.७ ज्या सभासदांनी संस्थेस राजीनामा सादर केला आहे, करतील किंवा शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.५9२/१८-स, दिनांक २८.०८.२०१२ नुसार कार्यवाही करुन संस्थेने सभासदत्व रद्द 
केल्याने सभासदांच्या संबंधित कार्यालयाने कर्जाची वसूली करु नये. sear सभासदांचे संस्थेने निधी 
उपलब्ध होताच कर्ज व्याजासह शासनास भरणा करुन, संस्थेने संस्थेसाठी ना-देय प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करावी. 

३. कृषि व सहकार विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एचएसजी १०८०/सीआर २१/८०/१८-सी, 
दिनांक २१.७.१९८० अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार हे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचएसजी-२५०७/प्र.क्र.४३०/सुधारित/१८-स 


प्रति, 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२८१४२५०१६४०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Shankar Bhujbal 
AS h (0 k S h a n ka r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMTD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d0603fd89ef561b0b05 1d6283b2c15bb82dcd 


क d5e5dfe04798b8fl 9ffa9581722, cn=Ashok Shankar 
h UJ a Bhujbal 


(अ.शं.भुजबळ) 
कार्यासन अधिकारी 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी मुंबई 

कक्ष अधिकारी (१९-स) वसुली शाखा सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग. (५ प्रती) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 

संचालक विमा संचालनालय मुंबई गृहनिर्माण भवन म्हाडा वांद्रे (पूर्व,मुंबई-४०००५१ 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद. 

कोषागार अधिकारी औरंगाबाद 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद ता.जि.औरंगाबाद 

सर्व सभासद, ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद 
अध्यक्ष, ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शरणापूर, ता.जि.औरंगाबाद 
निवडनस्ती (१८-स). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


सभासदाचे नाव व पदनाम 


सुखदेव जयराम मोकाशे, शिपाई 


नामदेव रामदेव गायकवाड, 
प्रयोगशाळा परीचर 


अनिल सखाराम निकाळजे, शिपाई 


नितीन अशोक बोरगे, शिपाई 


जाहेदा बेगम शेख ईनाम, शिपाई 


कार्यालयाचा पत्ता 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांक :- एचएसजी-2507/प्र.क्र.430/सुधारीत/18-स 


ज्ञानगंगा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित शरणापूर, ता.जि. औरंगाबाद 


शासन निर्णय 
दिनांक 

मधील मुळ 

घराची किमंत 


मंजर कर्ज | वितरीत कर्ज | शा.नि. fe 
2.1.08 

प्रमाणे 
परतफेडीच्या 

हप्त्यांची 

संख्या 


73000 | 559500 | 360000 | 360000 


मासिक हप्त्यांची रक्‍कम 


2354 | 2278 


2278 


असद बेग रहिम बेग, टेलर 


रईसा बानो अलीमोद्यीन अन्सारी, 
कक्षसेविका 


युनूस बेग मिर्झा बेग, प्रयोगशाळा 
परीचर 


शाम रामचंद्र समेटला, कक्षसेवक 


उस्मान बेग हबीब बेग, कक्षसेवक 


संजय माणीक लोखंडे, काळोख 
खोली परीचर 


एकनाथ गोविंदराव वाघमारे, 


सुभाष ईश्वरचंद्र बाद्रेकर, नळ 
कारागीर 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


| 5 | 


[ 4 | 
559500 


360000 | 360000 


352500 


352500 


360000 


360000 


345000 


345000 


345000 


345000 


360000 


360000 


330000 


360000 | 360000 


न> 
K 


चंद्रकलाबाई लक्ष्मण FES, 
कक्षसेविका 


संजय श्रीरंग मगरे, स्वयंपाकी 


हिराबाई कारभारी ढगे, कक्षसेविका 


सैय्यद हियामत अली सैय्यद 
विजारत अली, परीचर 


कारभारी गोविंदराव जाधव, 
कक्षसेवक 


सोफीया बेगम नसिमोद्यीन खान, 
आया 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


वैद्यकिय अधिकारी, शासकिय वैद्यकिय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 


[4] 


373000 


373000 
373000 


373000 


373000 


373000 


| 5 | 


[ 6 | 7 
559500 
559500 


Digitally signed by Ashok Shankar Bhujbal 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=CMTD, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d0603fd89ef56 1 b0b05 1d6283b2c1 S5bb82dcdd5e 
5dfe04798b8f1 9ffa958 1722, cn=Ashok Shankar Bhujbal 


Ashok Shankar 
B h uj ba | Date: 2018.03.28 14:29:51 +05'30' 
( अ. शं. भुजबळ ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोदयोग विभाग. 


